केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम ,२००५ 
अंतर्गत जनमाहिती अधिकारी तसेच प्रथम 
अपिलीय अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
दिव्यांग कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्र.: इडीडी-२०२३/प्र.क्र. १६/दि.क.-१ 
३१, ३२, ३५ए, मित्तल टॉवर, ए-विंग, तिसरा मजला, 
बॅरीस्टर रजनी पटेल मार्ग, नरीमन पॉईंट,मुंबई-४०० ०२१. 
दिनांक :२८ एप्रिल ,२०२३. 


वाचा -:केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ 


प्रस्तावना -: 

शासनाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी व जबाबदार प्रशासन तयार करण्याकरीता 
व शासन कारभाराची जनतेस जास्तीत जास्त माहिती मिळावी तसेच जनतेस माहितीचा अधिकार 
अधिक परिणामकारक रितीने प्राप्त व्हावा याकरीता केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियम, 
२००५ संमत केला आहे. 

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधिल कलम ५ मध्ये नमूद केल्यानुसार या 
विभागातील शासकीय जनमाहिती अधिकारी व प्रथम अपिलीय अधिकारी नियुक्‍त करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय-: 

केंद्रीय माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधिल कलम ५मध्ये नमूद केल्यानुसार दिव्यांग 
कल्याण या विभागातील कार्यासन अधिकारी यांची जनमाहिती अधिकारी व संबधित कार्यासनांचे अवर 
सचिव यांची प्रथम अपिलीय अधिकारी म्हणून सोबतच्या प्रपत्र- अ मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. केंद्रीय माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन झाल्यास 
किंवा अर्जदारांना खोटी माहिती पुरविल्यास किंवा शासकीय माहिती अधिकारी / जनतेला सहकार्य 
न केल्यास सदर अध्यादेडा/ नियाममध्ये नमूद तरतुदींनुसार संबंधीत अधिकारी/ कर्मचारी शिक्षेस पात्र 
ठरतील. 
३. सदरचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०४२८११३७००८१३५ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Digitally signed by VISHNUDAS PUNDLIKRAO 
GHODKE 


Date: 2023.04.28 11:45:53 +05'30' 
(वि.पुं.घोडके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, नवीन प्रशासकीय इमारत, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०२३/प्र.क्र. १६/दि.क.-१ 


२. राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई., 

३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई., 

४. मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख., 
५. सचिव, दिव्यांग कल्याण यांचे स्वीय सहायक.., 

६. सर्व संबंधीत अधिकारी., 

७. निवड नस्ती (दि.क.-१). 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०२३/प्र.क्र. १६/दि.क.-१ 
शासन निर्णय क्र.: इडीडी-२०२३/प्र.क्र.१६/दि.क.-१, दिनांक २८ एप्रिल, २०२३ सोबतचे 


२१, २२, २५ Lue ए-विंग, तिसरा 


३५ ए, ए-विंग, तिसरा मजला, मित्तल 


मजला, मित्तल टॉवर, बॅ. रजनी पटेल 


टॉवर, बॅ. रजनी पटेल मार्ग, नरीमन 


मार्ग, नरीमन पॉईंट, मंत्रालय, मुंबई- 
BOO 024, 


पॉईंट, HATHA, मुंबई-४०० ०२१. 


प्रपत्र-अ 
अ.क्र. | कार्यासनाचे जन माहिती अधिकारी अपिलीय अधिकारी विषय 
नाव 
| दिव्यांग कक्ष अधिकारी अवर सचिव (दि.क.-१व२) १) दिव्यांगांच्या विशेष शाळा/ कार्यशाळा/ संलग्न बसतोगृहे/ 
कल्याण-१ (दू. क्र. ०२२-४०१४५१७६/ १०१) | (| ०२२-४९७००३८१/ १०५), ३१, ३२, मतिमंदांची बालगृहे. 


२) दिव्यांगांसाठीच्या शाळा/कार्यशाळा इ. उपक्रमांना मान्यता, 
अनुदाना मान्यता इ.बाबतची अनुषंगिक कार्यवाही. 

३) शासकोय संस्थांमधून दिव्यागांचे शिक्षण व प्रशिक्षण. 

४) अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या परिभाषित अंशदान 
निवृत्ती वेतनाचे कामकाज (विशेष शाळा). 

५) बाल कल्याण संस्था, पुणे. 

६) दिव्यांग कल्याण राज्य पुरस्कार व केंद्र पुरस्कार 

७) दिव्यांगांच्या राज्यस्तरीय क्रिडा स्पर्धा. 

८) दिव्यांग कल्याण विभागातील खुद्द मंत्रालयातील 
अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा संदर्भात खालील विषयांसह 
सेवा विषयक सर्व बाबी. 

१. भविष्य निर्वाह निधी अग्रीम तसेच वैद्यकिय खर्चाची 
प्रतिपूर्ती करण्याकरीता कार्यवाही करणेबाबत. 

२. विभागातील कर्मचाऱ्यांना सर्व प्रकारची अग्रीमे/कजे 
मंजूर करण्याबाबत. 

३. सेवा निवृत्तीची अंतिम रक्‍कम प्रदान करण्याबाबत 
कार्यवाही करणे व गट विमा विषयक बाबी हाताळणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०२३/प्र.क्र. १६/दि.क.-१ 


४. कर्मचाऱ्यांच्या रजा, प्रशिक्षण, नियुक्‍ती, प्रतिनियुक्ती, | 
बदली, विभागीय चौकशी तसेच सेवा प्रवेशोत्तर 


प्रशिक्षण परीक्षा/ पदोन्नतीसाठी परीक्षा इत्यादी. 
५. रचना व कार्यपध्दती. 

९) वर्ग-ड च्या कर्मचाऱ्यांवर नियंत्रण. 

१०)विभागाची अंतर्गत व्यवस्था. (हाऊसकिपींग, देखभाल व 
दुरुस्ती/सुधारणा, स्पष्टीकरण. 

११) विभागासाठी करावयाच्या साहित्य खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया 
राबविणे. 

१२) मंत्रालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांचे दौरे ब तद्‌अनुषंगीक 
बाबी. 

१३) महिला उत्पिडन समिती. 

१४) नागरीकांची सनद. 


दिव्यांग 
कल्याण-२ 


कक्ष अधिकारी 
(दू. क्र.०२२-४०१४५१७६/ १०१) 
२१, २२, २५ ण, ए-विंग, तिसरा 


अवर सचिव (दि.क.-१व२) 
(दू ०२२-४९७००३८१/ १०५), ३१, ३२, 
३५ ए, ए-विंग, तिसरा मजला, मित्तल 


मजला, मित्तल टॉवर, बॅ. रजनी पटेल 


टॉवर, बॅ. रजनी पटेल मार्ग, नरीमन 


मार्ग, नरीमन पॉईंट, मंत्रालय, मुंबई- 
BOO 024, 


पॉईंट, HATHA, मुंबई-४०० ०२१. 


१) दिव्यांग हक्क अधिनियम-२०१६ कायद्याची अंमलबजावणी. 
२) दिव्यांग कल्याण विषयक योजना. 
१. शालांत परीक्षापूर्व शिक्षणासाठी दिव्यांग विद्यार्थ्यांना 

शिष्यवृत्ती. 

. शालांत परोक्षोत्तर (मॅट्रिकोत्तर) शिक्षणासाठी दिव्यांग 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती. 

. दिव्यांग व्यक्‍तींना स्वयंरोजगारासाठी बीजभांडवल. 

. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना गुणवत्ता पारीतोषिके. 

. दिव्यांग व्यक्‍तींना कृत्रीम अवयव व साधने पुरविणे. 

. दिव्यांग व्यक्‍तींना व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य. 

. जागतिक दिव्यांग दिन साजरा करणे. 

. दिव्यांग अव्यंग व्यक्तींच्या विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठी 
आर्थिक सहाय्याची योजना. 


A 


A © Mo Kw 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०२३/प्र.क्र. १६/दि.क.-१ 


९. दिव्यांग व्यक्‍तोंच्या कल्याणासाठी नवीन योजना तयार 
करणे. 

३) दिव्यांगासाठी केंद्र पुरस्कृत योजना/केंद्रीय अनुदानाचे प्रस्ताव. 

४) दिव्यांग अधिनियमांतर्गत केंद्र शासनाकडे नियतकालिक 
अहवाल पाठविणे. 

५) दिव्यांगांच्या संघटनांच्या मागण्या. 

६) दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करणे. 

७) केंद्रीय कायद्यांची अंमलबजावणी ( RCI, National Trust 
Act, Mental Health Act ) 

८) अर्थसंकल्पीय अंदाज/सुधारित अंदाज (योजनेतर/योजनांतर्गत) 
तयार करणे. 

९) अर्थसंकल्पविषयक सर्व बाबी. 

१०) मा.वित्त मंत्र्यांचे/मा.राज्यपालांचे भाषणांचे समन्वय. 

११) वार्षिक नियोजन अहवाल तयार करणे. 

१२) सर्वसाधारण नियोजनविषयक सर्व बाबी. 

१३) शासकोय कर्जे (समन्वय) 

१४) योजनांचे संनियंत्रण व मुल्यमापन. 

१५)योजनांच्या अंमलबजावणी संदर्भात सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूत्रे. 

१६)महालेखापालांकडील अहवालापूर्वीची सर्व कामे ब मासिक 
विनियोजन लेखे, मासिक कमी/अधिक खर्चाच्या अनुषंगाने 
महालेखापाल यांच्याकडून प्राप्त होणाऱ्या पत्रांबरील कार्यवाही. 

३ दिव्यांग कक्ष अधिकारी अवर सचिव (दि.क.-३व४) ९) महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग वित्त ब विकास महामंडळ मर्या. मंबई च्या 

कल्याण-३ (दू. क्र. ०२२-४०१४५१७६/ १०३) ।(दू ०२२-४९७००३८१/ १०५), ३१, ३२, सर्व वित्तीय व प्रशासकोय बाबी. 

३१, ३२, ३५ ए, ए-विंग, तिसरा ।३५ ए, ए-विंग, तिसरा मजला, मित्तल | 2) नोंदणीशाखा. 

मजला, मित्तल टॉवर, बॅ. रजनी पटेळ टॉवर, बॅ. रजनी पटेल मार्ग, नरीमन 

पॉईंट, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०२१. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०२३/प्र.क्र. १६/दि.क.-१ 


॥। ट,मंत्रालय,मुंबई-| ळ| | ९. विभागाशी संबंधोत नसलेले संदर्भ ब माहिती अधिकार 
४०० ०२१. अधिनियमाखालील अर्ज संबंधीत विभागाकडे हस्तांतरीत 
करणे. 
२. विभागाच्या प्रलंबित कामकाजाबाबतची एकत्रीत माहिती 
तयार करणे. 
३. महत्वाच्या ब अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या पत्राची पोच देणे. 
३) समन्वय 
१. विधानसभा/विधान परिषदेशी संबंधीत सर्व बाबींवर 
कार्यवाही करणे. 


२. विशेष कार्य कक्षाशी संबंधित मागण्या योग्य त्या 
कार्यवाहीसाठी संबंधितांकडे पाठवून वेळोवेळी पाठपुरावा 
करणे. 

३. मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाचा पाठपुरावा करुन सद्य:स्थिती 
मा.मुख्यमंत्री कार्यालयात पाठविणे. 

४. लोकआयुक्‍तव उप लोकायुक्त यांच्याकडून आलेल्या 
संदर्भांचे समन्वय व पाठपुरावा. 

५. राज्यपालांना विभागाचा मासिक अहवाल पाठविणे. 

६. विविध मागण्यांचे समन्वय करुन मागण्या संबंधितांकडे 
उचित कार्यवाहीसाठी पाठविणे. 

७. मा.मुख्यमंत्री बैठकोतील कामांबाबत संबंधितांकडून 
पाठपुरावा करुन मा.मुख्यमंत्री यांना सद्यस्थिती कळविणे. 
८. विभागाशी/कार्यासनाशी संबंधीत नसलेले संदर्भ /निवेदने 

संबंधीतांकडे उचित कार्यवाहीसाठी पाठविणे. 

९. मा.मुख्य सचिवांच्या बेठकोत घेतलेल्या निर्णयांचा पाठपुरावा 
करणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०२३/प्र.क्र. १६/दि.क.-१ 


पत्रव्यबहारावर समन्वय म्हणून काम पाहणे. 

११. माहिती अधिकार अधिनियमाखाली प्राप्त झालेले अर्ज 
एकापेक्षा जास्त कार्यासनाशी संबंधीत असल्याचे त्याचे 
समन्वय. 

१२. माहिती अधिकार अधिनियमाखाली माहिती आयोगास 
नियतकालीक अहवाल सादर करणे. 

१३. विभागातील के.आर.ए. शी संबंधीत कामकाज. 

१४.इतर कार्यासनांमध्ये न दाखविलेले तसेच नव्याने उपस्थित 
होणाऱ्या विषयांबाबतची कार्यवाही. 


| दिव्यांग कक्ष अधिकारी दिव्यांग कल्याण विभागाच्या प्रशासकौय नियंत्रणाख पव 


अवर सचिव (दि.क.-३व४) १ 


— 


कल्याण-४ 


(दू. क्र. ०२२-४०१४५१७६/ १०३) 
२१, २२, २५ ण, ए-विंग, तिसरा 


(दू ०२२-४९७००३८१/ १०५), ३१, ३२, 
३५ ए, ए-विंग, तिसरा मजला, मित्तल 


मजला, मित्तल टॉवर, बॅ. रजनी पटेल 


टॉवर, बॅ. रजनी पटेल मार्ग, नरीमन 


मार्ग, नरीमन पॉईंट, मंत्रालय, मुंबई- 
BOO ०२१, 


पॉईंट, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०२१. 


शासकोय क्षेत्रीय कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या सेवा 

संदर्भात पुढील सेवाविषयक सर्व बाबी:- 

9) रचना व कार्यपध्दती विषयक कामे ब सबळीकरण. 

ए) क्षेत्रीय कार्यालयातील सर्ब अधिकारी/कर्मचारी यांच्या 
नियुक्‍ती पदस्थापना/बदली वब अनुषंगिक बाबी. 

०) निवृत्ती वेतन विषयक/गटविमा विषयक बाबी हाताळणे. 

१) सर्व प्रकारची अग्निमे/कर्जे मंजूर प्रकरणे 

e) भविष्य निर्वाह निधी अग्नीम तसेच वैद्यकिय खर्चाची 
प्रतिपूर्ती करण्याबाबत कार्यवाही प्रकरणे. 

0) अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती तसेच सेवा प्रवेशोत्तर 
प्रशिक्षण परीक्षा/ पदोन्नतीसाठी परीक्षा. 

eg) भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण, रजा 
मंजूरी, भ.नि.नि.इत्यादी. 


२) दिव्यांग मार्गदर्शन व सल्ला केंद्राची स्थापना ब तद्अनुषंगीक 
बाबी. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः इडीडी-२०२३/प्र.क्र. १६/दि.क.-१ 


विभागातील लेखाविषयक व रोखशाखाविषयक सर्व बाबी. 
४) संगणक 
१. विभागातील कामकाजाचे संगणकीकरण तसेच विभागाच्या 
कामाकाजासंदर्भात ई-गव्हर्नन्स प्रणाली राबविणे. 
२. दिव्यांग कल्याण विभागाची बेबसाईट अद्ययावत करणे. 
३. विभागातील धारीकांचे पूर्ण स्कॅनिंग करणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


